पदोन्नती नाकारणेबाबत. 


श्री.संतोष नारायण पवार, कृषि पर्यवेक्षक गट-क 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र : कृषिआ-१०२२/प्रक्र.१४५/१६ओ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.१६/१६अ, दि.२३.०१.२०१९ 


२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृअ/११९(ब)/पदोन्नती/हआ/प्र.क्र.१२/ 
आस्था-४/१३९३७, दि.०७.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील २५८ कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) 
(वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) या संवर्गात दि.२३ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये 


पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खाळील अधिकार्‍यांनी 
पदोन्नती नाकारत असल्याचे दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या विनंती अर्जान्वये लेखी कळविले आहे. 


अ. | कृषि पर्यवेक्षकाचे नाव व सध्याचे 
कार्यालय 


S| 


पदोन्नतीने  पदस्थापनेचे 
कार्यालय 


पदोन्नती 
नाकारण्याचे कारण 


i श्री.संतोष नारायण पवार, 

तत्का. कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि 
अधिकारी कार्यालय, सातारा 
जि.सातारा 


मंडळ कृषि अधिकारी, 
मोहाडी ता.मोहाडी 
जि.भंडारा 


वैद्यकीय 


त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये श्री.पवार यांची पदोन्नती रद्द 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने शासनाने आता पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


श्री.संतोष नारायण पवार, कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सातारा 


जि.सातारा यांना दि.२३.०१.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) 
(वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) संवर्गात देण्यात आलेली पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन 


राहून रद्द करण्यात येत आहे. 


१) श्री.पवार यांनी दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये पदोन्नतीस नकार दिलेला आहे. सदर 
दिनांकापासून पुढील दोन वर्षे होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये (सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४) 


त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत त्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता 


तपासण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२२/प्रक्र.१४५/१६ओ 


३8. 


२) श्री.पवार यांचेविरुध्द अनधिकृत गैरहजर प्रकरणी सुरु असलेल्या शिस्तभंगविषयक 
कार्यवाहीच्या अधीन राहून त्यांची पुढीलवेळी पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 


3) श्री.पवार यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदावरील सेवाज्येष्ठता ही, 
ज्यावेळी ते पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल. 


४) श्री.पवार यांना सन २०२२-२३ व सन 2023-28 या दोन निवडसूची वर्षातील अधिकाऱ्यांचा 
मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही. 


५) कृषि पर्यवेक्षक या पदाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी संबंधित विभागीय कृषि सहसंचालक हे असल्याने 
श्री.पवार यांना आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ प्रदान केळे असल्यास त्याबाबत वित्त विभाग, 
शासन निर्णय दि. २.३.२०१९ मधील तरतूदीनुसार सदर लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर यांनी तात्काळ करावी. 


आयुक्त (कृषि) यांनी सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११७०१२६१४०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JYOTSNA SUNIL याया 
ARJUN | 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


Cc AD AD 


विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर/नागपूर 


५. सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


६. श्री.संतोष नारायण पवार, कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सातारा 
जि.सातारा (कृषि आयुक्‍्तालयामार्फत) 
७. निवडनस्ती (१६-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


